महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदे क्रमांकः नासेमं-२०२१/प्र.क्र.६३/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ जुले, २०२१ 


आदेश 

संदर्भ - शासन आदेशा क्रमांक- नासेमं-२०२१/प्र.क्र.६३/का.१४, दि.१०.६.२०२१ 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये 
श्री.ता.मा.कोळेकर, सह सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांची संसदीय कार्य विभागात बदलीने पदस्थापना 
करण्यात आली होती. 
२. आता, या आदेशान्वये श्री.ता.मा.कोळेकर, सह सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांची सुधारीत 
पदस्थापना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील सह सचिवांच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०७२३१९५१२२४३०७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan 
Bhimrao Gurav 
(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग/ संसदीय कार्य विभाग/अन्न, नागरी पुरवठा व 


ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. सह/उप सचिव GIR), सार्वजनिक आरोग्य विभाग/ संसदीय कार्य विभाग/अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. संबंधित अधिकारी (विभागामार्फत) 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवड नस्ती का. १४. 


